महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसब-१३१८/प्र.क्र.१९/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ फेब्रुवारी, २०१९ 


आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) अनुसार प्रशासकीय कारणास्तव 
मंत्रालयीन संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या सह/उप सचिवांची बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये त्यांची पदस्थापना करण्यात येत आहे.- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचा विभाग बदलीनंतरचा विभाग 
| ae २ ३ PB 
| श्री.सुनिलदत्त पाटणकर , पर्यटन व सांस्कृतिक । जलसंपदा विभाग 
सह सचिव कार्य विभाग 
2 श्री.विजय शिदे, उप सचिव ग्रामविकास विभाग पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग 


२. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने कार्यमुक्त करून या विभागास कळवावे 
तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यावर पदस्थापना दिलेल्या विभागात 
तत्काळ हजर व्हावे. 
2. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०२१२१७४९३५१३०७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Imtiyaz Musht 


. Kazi 
| Of Mahi htt Gt | Adi ti 
mM lyaz Department, ICode=400032, st=Maharashi 
2.5.4.20=711589 ff9bObb07e3c6556e724501 d0c5ea5c63b3146314 
ह ०51600887९ 
rialNumber=77a529748c5e7c1 ba7a66e81c654ba3c492fda5b29e076 
Mushta Ue (व्या पणान 
Di 2019.02.12 17:51:29 +05'30' 
(इ.मु.काझी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स., मंत्रालय, मुंबई 
३) अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग/जळलसंपदा विभाग / ग्रामविकास विभाग 

५) सह / उप सचिव (आस्था.), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग /जलसंपदा विभाग / ग्रामविकास 
विभाग 

६) संबंधित अधिकारी विभागामार्फत 

७) निवड नस्ती का.१४ 


